पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवर बेलतरोडी पोलीस 
ठाण्याच्या निर्मितीस व त्यानुषंगाने 
आवश्यक मनुष्यबळ स्थानांतरणाने 
उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां.२/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०१६ 


Tel] 
rail 
| 


१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां-२/पोल-३, 
दि.१७.०२.२००६ 

२) पोलीस आयुक्‍त,नागपूर शहर यांचे पत्र क्र.पोआना/जी-७/नविन पो.स्टे.बेळतरोडी/ 
प्रस्ताव/२०१४, दिनांक ३१.१२.२०१४ 

3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२६-अ/४७/ 
पो.आ.नागपूर/२५१/२०१४, दिनांक ०९.०३.२०१५. 

४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक ०२.०६.२०१५ 

५) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमंस/२६-अ/४७/ 
पो.स्टे.बेळतरोडी-दिवा/३८३/२०१५, दिनांक ०९.०३.२०१६ 

६) कार्यासन अधिकारी, विसु-१, वित्त विभाग यांचे पत्र क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.३५/१६/विसु-१, 
दिनांक २६.०९.२०१६ 


यस्तावना :- 
पोलीस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण हद्दीमधून पोलीस आयुक्तालय, नागपूर Bex हद्दीमध्ये 


समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३५ गावांपैकी १४ गांवे हुडकेश्वर पोलीस ठाणे, नागपूर शहर हद्दीमध्ये तर 


६ गांवे सोनेगांव पोलीस ठाणे, नागपूर शहर हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याने हुडकेश्वर पोलीस 


ठाणे व सोनेगांव पोलीस ठाणे, नागपूर शहर च्या परिसर/कार्यक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली 


आहे. शिवाय हुडकेश्वर व सोनेगांव पोलीस ठाणे हद्दीमधील ग्रामीण भागाचा प्रस्तावित मेट्रो हहर 


आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आल्याने समाविष्ट भागांमध्ये जलद गतीने व मोठ्या प्रमाणात नविन 


वसाहती निर्माण होत असून लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सदर भागामधील 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां.२/पोळल-३ 


लोकसंख्या वाढीचे पर्यावसन गुन्हे वाढीमध्ये होत असल्याने त्यावर नियंत्रण मिळविणे/प्रतिबंध 


करण्यासाठी तसेच या भागात कायदा व सुव्यवस्था प्रभावीप्रणे राखण्यासाठी हुडकेश्वर व सोनेगांव 


पोलीस ठाणे, नागपूर शहर हद्दीचे विभाजन करुन पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहर यांच्या 


आस्थापनेवर नवीन प्रस्तावित बेलतरोडी पोलीस ठाण्याची निर्मिती व त्यानुषंगाने सदर पोलीस 


ठाण्यासाठी आवश्‍यक असणारे मनुष्यबळ उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णय दिनांक ०४ 


मार्च,२०१४ अन्वये पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, पांढरकवडा यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांमधून 


स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
हुडकेश्वर पोळीस ठाणे व सोनेगांव पोलीस ठाणे, नागपूर Sex या पोलीस ठाण्यांच्या sala 


विभाजन करुन पोलीस आयुक्तालय, नागपूर हहर यांच्या आस्थापनेवर नवीन प्रस्तावित बेळतरोडी 


पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. पांढरकवडा पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णय 


दिनांक ०४ मार्च,२०१४ अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक (राखीव पोलीस निरीक्षक) 


यांच्या ६ मंजूर पदांपैकी २ पदांच्या पदनामात बदल करुन ते पोलीस निरीक्षक तर पोलीस उपनिरीक्षक 


(राखीव पोलीस उपनिरीक्षक) यांच्या मंजूर १० पदांपैकी ८ पदांच्या पदनामात बदल करुन ते पोलीस 


उपनिरीक्षक असे करण्यास तसेच पांढरकवडा पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 


पदांमधील पोलीस हवालदार-३९, पोलीस हवालदार विजतंत्री-१ व पोलीस नाईक-२० अशी एकुण ६० 


पदे श्रेणीअवनत/पदावनत करुन त्यामधून चाळक पोलीस शिपायांची ६ पदे, महिला पोलीस 


शिपायांची १० पदे व ४४ पोलीस शिपायांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने 


पांढरकवडा पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी निर्माण केलेल्या एकुण २०४ पदांमधून पोलीस निरीक्षक-२, 


सहायक पोलीस निरीक्षक-२, पोलीस उपनिरीक्षक-८, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक-५, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां.२/पोळल-३ 


पोलीस हवाळलदार-१०, पोलीस शिपाई- ६९, चालक पोलीस शिपाई-६, महिला पोलीस शिपाई-१०, 


सफाई कामगार-२ अशी एकूण ११४ पदे स्थानांतरणाने नागपूर हहर पोलीस आयुक्तालयाच्या 


अधिनस्त बेळतरोडी पोलीस ठाण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. बेळतरोडी पोलीस ठाण्यास आवश्‍यक असणाऱ्या सदर पदांसाठी येणारा आवर्ती व अनावर्ती 


खर्च मंजुर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र. ५२४/१६/व्यय-७, दिनांक 99.99.209§ व 


अ.नौ.सं.क्र. ४५९/आ.पु.क., दिनांक १९.११.२०१६ अन्वये दिलेल्या संमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२३०१७४१४४६७२९ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Kailas ArjUnn 50 oon 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


+4 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


Date: 2016.12.30 17:45:15 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क) तथा पालकमंत्री, 
नागपूर यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७/पु.बां.२/पोळल-३ 


६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८ 

8 


. प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
qo. feats पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र 
११.पोळीस आयुक्त, नागपूर शहर. 
१२.जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
१३.पोळीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण). 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर/यवतमाळ. 
१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१७.वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१,मंत्राळय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


